पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा (पूर्व) परीक्षा - २००७. _____ (पर्व) परीक्षा - २००७. 
प्रवेशप्रमाणपत्ने निर्गमित केल्याबाबतचे 
घोषणापत्र 


महाराष्ट्र शासन 
। गृह विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक -पीएसबी-०३०७,/प्र.क्र.६९०/पोल-५(अ), 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, दिनांक ११ नोव्हेंबर २००८. 


चाचा :-१) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक-पीएसबी-०३०७/प्र.क्र.६९०/पोल-५(अ), 
दिनांक ५ सप्टेंबर, २००८. 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे TT क्र.१४४२(३)(१)/मविप/२००७/१२, 
दि.७ नोव्हेंबर, २००८. 


शासन परिपत्रक :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील 
पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्तीसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा (पूर्व) परीक्षा-२००७ 
दि.१६ नोव्हेंबर २००८ रोजी घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेची प्रवेशप्रमाणपत्रे 
आयोगाकडून निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. यासंबंधी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दि.६ नोव्हेंबर, २००८ रोजी प्रवेशप्रमाणपत्रे निर्गमित करण्याबाबत खालीलप्रमाणे घोषणा 
केलेली आहे:- . 

"पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय म्पर्धा (पूर्व) परीक्षा-२००७ ही दिनांक 
१६/११/०८ रोजी औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, अमरावती, नाशिक, नांदेड व नागपूर या केंद्रांवर 
घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेस प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांना भारतीय टपाल खात्यामार्फत 
प्रवंशप्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. ज्या उमेदवारांना दिनांक १३/११/०८ पर्यंत 
प्रवेशप्रमाणपत्रे प्राप्त होणार नाहीत, अशा उमेदवारांनी दिनांक १४ व १५ नोव्हेंबर, २००८ 
रोजी मुंबई केंद्राची निवड केलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत आयोगाच्या माझगांव येथील 
कार्यालयात आणि औरंगाबाद, पुणे, अमरावती, नाशिक, नांदेड व नागपूर यापैकी केंद्र 
निवडलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्यक्‍तीश: संपर्क साधून 
प्रवेशप्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत प्राप्त करुन घ्यावी. प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांच्या यादीत नाव 
असल्यासच अशा उमेदवारांना प्रवेशप्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत पुरविण्यात येईल. प्रवेशासंबंधी 
काही अडचण आल्यास उमेदवारांनी दिनांक १५/११/०८ रोजी किंवा तत्पूर्वीच आयोगाच्या 
माझगांव कार्यालयाशी संपर्क साधावा. यासंदर्भात परीक्षेनंतर आलेल्या तक्रारीची दखल 
आयोगाकडून घेतली जाणार नाही." 


२. आयोगाची उक्त घोषणा या परिपत्रकाद्वारे सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस 
हवालदार, पोलीस नाईक व पोलीस शिपाई या संवर्गातील सर्व कर्मचा-यांच्या (स्जेवर / 
प्रतिनियुक्तीवर असणा-या कर्मचा-यांसह) निदर्शनास आणण्यात येत आहे. 


३. हे शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२००८१११०१२३१०८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


व! ie 
(स. रा. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रति, . 
१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयांग, मुंबई (पत्राने). 
२) पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. | 
४) संचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, मुंबई. 
५८) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), पुणे. 
६) आयुक्त, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), मुंबई. 
७) अपर पोलीस महासंचालक, (प्रशिक्षण व खास पथके), मुंबई. 
८) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई. 
९) सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक. 
१०) सर्व पोलीस अधीक्षक. 
22) सर्व पोलीस आयुक्‍त, (मृंबई वगळून). 


